शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत (दुसरा टप्पा). 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः-मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशरि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ जून, २०२३. 


संदर्भ:-१. शासन आदेश, क्र. मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४, दिनांक १५.०७.२०२२ 
२.शासन आदेश, क्र. मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मडशि-४, दिनांक १६.०८.२०२२ 
३.शासन आदेश क्र. न्यायाप्र-२०२१/(२०५/२१)/मशि-४, दिनांक ०४.०३.२०२२ 
४. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/ (२९/१७)/ 

मशि-४, दिनांक १५.०९.२०१७ 


शासन Beat :- 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये इरादापत्र प्रदान करण्यात आले 
आहे. तसेच, मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. 3 येथील महाविद्यालयांना 
इरादापत्र देण्यात आळे आहेत. 


आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (3) (च) अन्वये 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी अकृषी विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता 
मिळण्याबाबतचे अनुपाळन अहवाल सकारात्मक Borate शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले 
आहेत. संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधीळ परिशिष्ट - "क" मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (छ) नुसार शासनास असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या एकूण ४९ नवीन 
महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान 
तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. Hela ait: 
१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


२. नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या 
नॉन ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

३. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु 
करु नये. 

४. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे 
आवर्यक असून, इतर सर्व आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री 
विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्‍त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र 


विद्यापीठास द्यावे. 
५. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर weer क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशा 
देऊ नयेत. 


६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलळिएहन ऑफ कॉलेजस बाय 
युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित 
निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे 
मान्यता / संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली 
आहे, त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा 
इतर शिखर संस्था/ केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे 
जर महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ Wes नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षांच्या 
पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली 
परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही 
करण्यापूर्वी शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे 
अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे विभागीय 
सहसंचाळकांनी आदेश काढावेत आणि ते शासन व संबंधित विद्यापीठाकडे पाठवावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६१५१५०६१८५००८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल . आदेशानुसार nae Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRATAP 1 a 
PANDURANG OF MARARASHTRA, OU HIGHER AND 

LUBAL Date: 2028.06.16 00:14:47 +0530 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
११.निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


विवरणपत्र-अ 


अ.क्र 


संस्था/महाविद्याळयाचे नांव 


विद्याशाखा वब अभ्यासक्रम 


0007” मुंबईविद्यापीठमुंई 


पुभावती एज्युकेशनल सोसायटीचे कॅमब्रिज डिग्री कॉलेज 
ऑफ आर्टस, सायन्स व कॉमर्स, सर्वे नं. १५४, गाव -- 
उमरोळी, उमरोळी (पु), ता. ब जि. पालघर — ४०१ ४०४. 


१. बी.ए. — (०-१२०) 
२. बी.कॉम-- (०-१२०) 
३. बी.एस्सी.- (०-१२०) 


श्रीमद राजचंद्र आत्म तत्व Red सेंटरचे श्रीराज कॉलेज 
पोस्ट — Meas, ता. सुधागड, जि. रायगड -- ४१० २०५. 


१, बी.ए. (०-१२०) 
२. बी. कॉम. (०-१२०) 
३. बी.एस्सी (०-१२०) 


terns फुले पुणे विद्यापीठ, wt 


के. जे. एज्युकेशनल इन्स्टिट्युटचे 
आणि विज्ञान महाविद्यालय, पिसोळी, ता. पुणे, जि. पुणे 


ट्रिनिटी कला, वाणिज्य । विद्याशाख 


कला 
वाणिज्य 
बिज्ञान 


बहुउद्देशिय सामाजिक ग्रामीण अंड शे. संस्थाचे, श्री. समश 
कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय अभोणा, ता. 
कळवण जि. नाशिक, पिन.४२३५०२ 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


निलया फाउंडेशनचे, Aes द इंटरनॅशल बिजनेस कॉलेज, 
पीएमसी, ता. पुणे, जि. पुणे. पि. ४११०३० 


वाणिज्य व व्यवस्थापन 
बी.बी.ए. (इंटरनॅशनल बिझनेस) 


फ्रेडस युनियन फॉर झग लाइवसचे,फेड्स युनियन 
फॉर एनर्जाइझिंग लाइवस्‌ भूगाव, ता. पुणे, जि. 
पुणे,पि.४१२११५ 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


SEA फाऊंडेशन, पुणे या संस्थेच्या अहम इन्स्टिट्युट ऑफ 
इन्फॉरमेशन सिक्युरिटी (ए.आय.आय.आय.एस.), कॅम्प, 
(पुणे कॅन्टॉन्मेंट हद्द), पुणे, जि. पुणे 


बी.एस्सी. (सायबर अँण्ड डिजीटल 
सायन्स) 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


पोंडीयल चारिटेबल अँण्ड एज्युकेशनल ट्रस्टचे हिंदुस्थान 
ऐरोस्पेस अँण्ड इंजिनीरींग औंध ता. पुणे, जि. पुणे 


विद्याशाखा 
बिज्ञान 


TMA शैक्षणिक संस्था, नाशिक संचलित, fea 
कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स सटाणा, ता. 
बागलाण, जि. नाशिक 


कला 
वाणिज्य 
बिज्ञान 


वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नां 


शं 


शंभुराजा सेवाभावी संस्थेचे बाळासाहेब ठाकरे वरिष्ठ 


महाविद्यालय, ताडकळस, ता. पुर्णा, जि. परभणी 


१.कला 
२.वाणिज्य 
३.विज्ञान 


ba 


क्रांतिवीर लहुजी सावळे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, TVS 


वरिष्ठ महाविद्यालय बामणी, ता. जिंतुर, जि. परभणी 


१.कला 
२.बिज्ञान 


१२. 


aaa शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, कै. शंकरराव 
चिलगर बी. ए. व बी. एस्सी महाविद्याल, रिसोडरोड, ता. 
सेनगांव, जि. हिंगोली 


१.कला 
२.बिज्ञान 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


अ.क्र | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव TATA व अभ्यासक्रम 
१३. | ४ | विद्याशक्‍ती शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, अभिलाषाताई विधी | १. बी.ए.- एल. एल. बी.-५ वर्ष 
महाविद्यालय, रिसोड रोड, ता. सेनगांव, जि. हिंगोली 
१४. | & | स्वराज्य सेवाभावी संस्थेचे राधाई कला, वाणिज्य, faa | १कला 
महाविद्यालय कारेगव, ता. लोहा, जि. नांदेड २. वाणिज्य 
३.विज्ञान 
au. | ६ ।सना वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी प्रस्तावित नांदेड | कला, वाणिज्य वि 
कॉलेज मौजे. ब्रम्हपुरी ता. जि. नांदेड विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
१६. हिं श्री. विघ्नहर्ता प्रतिष्ठाणचे विकासरत्न डॉ. शिवाजीराव | १.कला 
पाटील निलंगेकर महाविद्यालय, निलंगा ता. निलंगा, जि. | २. वाणिज्य 
लातूर २३.विज्ञान 
lw ८ | माऊली मागासवर्गीय शिक्षण संस्था प्रस्तावित संत तुकाराम | कला, बौ.एस्सी विद्यापीठाने शिफारस 
महाविद्यालय, धानोरा, (बु) ता. जिंतुर जि. परभणी केलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
| aT frets, गडचिरोली. 1171])_|)_|ृ| | 
१८. | श्री. गणेश बहुउद्देशीय संस्था, अर्जुनी/मोर, जि. गोंदिया | १) मानवविज्ञान विद्याशाखा - बी.ए. 
नारायणी वूमेन कॉलेज कोरची, ता. कोरची, जि. गडचिरोली | २) वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा - बी.कॉम. 
३) विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा- 
बी.एस्सी. 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमराव 
१९. | दगड्सिंग नाईक शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाबुसिंग नाईक | १ कला- (मानव विज्ञान 
महाविद्यालय, लोहगांव, ता. कारंजा लाड, जि. वाशिम. विद्याशाखा) 
२.बाणिज्य-- art व 
व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
३. विज्ञान- (विज्ञान ब तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
२०. | २ स्त्री शक्‍ती महिला विकास व बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे, | १. कला- (मानव विज्ञान 
लालसिंह पाटील कला वब वाणिज्य महाविद्यालय, वडगांव | विद्याशाखा) 
(पोलिस स्टेशन), ता. जि. यबतमाळ २.बाणिज्य-- art व 
व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
३. विज्ञान- (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 
२१. | ३ | शिवशक्ती शिक्षण संस्थेचे, स्व. विमलबाई भोरे शिवशक्ती । १ कला- (मानव विज्ञान 
महाविद्यालय, (कला, वाणिज्य ब विज्ञान) कळंब, ता. | विद्याशाखा) 
कळंब जि.यबतमाळ. २.बाणिज्य-- art व 
व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
३. विज्ञान- (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 
२२. | ४ | सानिया एज्युकेशन अँन्ड मल्टीपर्पज सोसायटी, चिखली, ता. | विज्ञान 
चिखली, जि.बुलडाणा. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
सानिया विज्ञान ब कला महाविद्यालय, चिखली, कला 
ता. चिखली, जि. बुलडाणा. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


भागीरथी महिला कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
मंठा, मु. पो. मंठा, ता. मंठा, जि. जालना 


अ.क्र | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव TAMA व अभ्यासक्रम 

२३. | ५ | माऊली शिक्षण अल्पसंख्याक व ग्रामीण विकास कला 
बहुउद्देशिय संस्था श्री.एस.जे पागृत कला, वाणिज्य व (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
विज्ञान महाविद्यालय, लोणी, वाणिज्य 
ता.नांदगांब (खंडेश्वर) जि.अमरावती. (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 

विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 

२४. | ६ | समई महिला वब बालकल्याण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे | १.विज्ञान - (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 
समई अशफाक बी. एस्सी. कॉलेज (आर्ट अण्ड सायन्स) | २. कला--(मानब विज्ञान 
मेहकर रोड वडप, ता. मालेगांव, जि. बाशिम. विद्याशाखा) 

'एस.एन.डी. टी. महिला विद्यापीठ 

२५. i स्वराज्य सेवाभावी संस्था राधाई महिला महाविद्यालय बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 

कारेगाव ता लोहा जी नांदेड बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
बॅचलर ऑफ डिझाईन 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
बॅचलर ऑफ सायंस -होम सायन्स. 

२६. | २ | सरदार वल्लभभाई पटेल बहुउद्देशोय ग्रामीण ब शहरी | १. बॅचलर ऑफ डिझ 
विकास संस्थेचे सावित्रीबाई फुले महिला समाजकार्य | २. बॅचलर ऑफ सायन्स - होम 
महाविद्यालय, गट नं. १६२, जांभरून (परांडे) १६१ बाशिम- | सायन्स 
अकोला राष्ट्रीय महामार्ग, ता. वाशिम, जि. वाशिम — 

४४४ ५०५. 

२७. | ३ | किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळ, जालना । बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
शिव छत्रपती महाविद्यालय सोमनाथ जी तालुका जालना | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
जिल्हा जालना बॅचलर ऑफ डिझाईन 

बॅचलर ऑफ कंप्युटर अप्लीकेशन 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
बॅचलर ऑफ सायंस (होम सायन्स) 

२८. | ४ | श्रीमती अंबाबाई खोब्रागडे शिक्षण सेवामंडळाचे अंबामाता | १. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) 
महिला महाविद्यालय, आरमोरी, पालोरा रोड, मु. पो. त. 
आरमोरी, जि. गडचिरोली 

२९. | ५ | जय तुळजाभवानी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे, जेठाबाई | १. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
घरत महिला महाविद्यालय, शहापूर शेणवा, ता. शहापूर जि. | २.बॅचलर ऑफ डिझाईन बौ. 
ठाणे डिझाईन) 

३.बॅचलर ऑफ सायन्स (बी. एस्सी.) 
बॅचलर ऑफ सायन्स (बी. एस्सी. 
होम सायन्स) 

३०. | ६ | नरसिंह सेवाभावी संस्थेचे तुळजाई महिला महाविद्यालय, | १. बॅचलर ऑफ डिझाईन 
ता. सेलू, जि. परभणी 

३१. a कै. विष्णाजी पाटील सरोदे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे गंगा | १. बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.) 


२. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) 
३. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


अ.क्र | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव TATA व अभ्यासक्रम 
३२. | ८ | डिझायर फाऊन्डेशन , नाशिक डिझायर इन्स्टिटयूट ऑफ । बॅचलर ऑफ डिझ 
डिझाईन अँण्ड टेक्नॉंलॉजी बी.बाय.के. सिग्नल, कॉलेज रोड 
समोर, के.एफ.सी. जवळ, नाशिक, महाराष्ट्र 422005. 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर , नागपूर 
३३. | ताज मल्टीपर्पज डेवलपेंट ओर्गनाइझेशनचे डॉ. ए. पो. जे. । १) बी.ए.-१२० विद्याथी - (माध्यम- 
अब्दुल कलाम कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, | मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ 
हसारा, तालुका - तुमसर, जि. - भंडारा ऐछिक विषयासह 
२) बी.कॉम.-५5 per Syllabus-%o 
विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी]) 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])-२ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐछिक विषयासह 
३४. | २ | श्री अष्टिबनायक मल्टीपर्पज सोसायटी, श्री आमगाव १) बो.ए.-१२० विद्याथी - (माध्यम- 
महाविद्यालय, आमगाव तालुका - आमगाव, जिल्हा - मराठी)- २ अनिवार्य भाषाव ४ 
गोद्या विषयासह 
२) SLAM.-As per Syllabus-2 2° 
पिनकोड-४ ४१९०२ sere ह comer. मठी) 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐछिक विषयासह 
३५. | 3 | अजय बहुउद्देशिय सेवा मंडळाचे सुयश कला, वाणिज्य ब | ९) बी.कॉम.-॥७ per Syllabus-220 
सायंस महाविद्यालय, दिघोरी प्लॉट नं. १९०, दिघोरी, विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी]) 
तालुका - जिल्हा नागपूर--४४० ०३४. २) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐछिक विषयासह 
३६. | ४ | शरवाणी बहुद्देशीय शैक्षणिक विकास संस्थेचे शरबाणी | १) बी.ए.-१२० विद्यार्थी - (माध्यम- 
कला, वाणिज्य ब विज्ञान महाविद्यालय, गोधनी (रेल्वे), | [इंग्रजी]))- २ अनिवार्य भाषा व ४ 
नागपूर, ता.जि. नागपूर-४४१ 223 Use विषयासह 
२) बी.कॉम.-/& per Syllabus-% 2° 
विद्यार्थी - (माध्यम-[इंग्रजी]) 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐछिक विषयासह 
३७. | ५ | एनआईएसई एज्युअकेशन सोसायटीचे रमाई महिला १ बो.ए.-१२० विद्याथी - (माध्यम- 
महाविद्यालय, पारशिवनी तालुका — पारशिवनी नयाकुन्ड | मराठी)- २ अनिवार्य भाषा व ४ 
पारशिवनी, जिल्हा - नागपूर a वाल 
‘ --AS per aous- ० 
पिनकोड-४/४११०९ विद्यार्थी - ळी च, 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-[इंग्रजी])- २ अनिवार्य भाषा 
व ५ ऐछिक विषयासह 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


अ.क्र 


| क्र. | 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


वद्याशाखा व अभ्यासक्रम 


कवियत्री बहिणाबाई चोधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 


३८. 


अंबज्ञ एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटीचे नानाश्री सो. 
एन. भावसार कला, वाणिज्य ब विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, उमरदे, जा. जि. नंदुरबार 


बी. ए. 
बी. कॉम 
बी. एस्सी 


३९. 


अंबज्ञ एज्युकेशन अँण्ड वेल्फेअर सोसायटीचे, आईसाहेब 
मंगलाबाई भावसार कला,विज्ञान आणि वाणिज्य वरिष्ह 
महाविद्यालय, तिखोरा, ता. शहादा, जि. नंदुरबार 


बी. ए. 
बी. कॉम 
बी. एस्सी 


य शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कै. चंद्रप्रभा भिकनराव 
साळुंखे कला आणि वाणिज्य महा., म्हसावद, ता. जि. 
जळगाव 


१.कला 
२.वाणिज्य 


BR. 


सुमन एज्युकेशन सोसायटीचे, क. सुमन बारकू बाघ कला 
आणि विज्ञान महाविद्यालय, खांडबारा, तस.नवापूर, जि. 
नंदुरबाबार 


१.कला 
२.बिज्ञान 


BR. 


पार्वजनिक सेवा मंडळ सोसायटीचे कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, आरावे, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे 


बी. ए. 
बी. कॉम 
बी. एस्सी 


४३. 


TATA शाहू महाराज शिक्षण प्रसारक संस्थेचे आप्पासाहेब 
झगडू waa इंद्रजित कला, वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, प्रतापपूर, ता. तळोदा, जि. नंदुरबार 


बी. ए. 
बी. कॉम 
बी. एस्सी 


। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 7 


OB. 


कण्हेरसिध्द बहुउद्देशिय संस्थेचे, शिवशंभो महाविद्यालय, 
कण्हेर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 


बी. एस्सी. भाग-१ (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
शाखा) 
३. बी. ए. भाग-१ (मानवविज्ञान 
शाखा) 


Be, 


बाल जागृती विकास मंडळाचे, कै. गणेश (काका) 
कुलकणीर विज्ञान महाविद्यालय, माढा. ता. माढा, जि. 
सोलापूर 


१.बी. एस्सी-भाग-१ (विज्ञान व 
तंत्रज्ञान) 


४६. 


महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ इंजिनिअरींग अँण्ड एज्युकेशन 
रिसर्चचे, एम. आय. टी. आर्टस, कॉमर्स अँण्ड सायन्स 
कॉलेज बार्शी. ता. बार्शी, जि. सोलापूर 


१.बी. एस्सी-भाग-१ (विज्ञान व 
तंत्रज्ञान शाखा) 

२.बी. ए. भाग-१ (मानवविज्ञान 
शाखा) 

३.बी. कॉम. भाग-१ (वाणिज्य व 
व्यवस्थापन शाखा) 


BY. 


TASTE शिंदे विद्यामंदिरचे स्व. विष्णूपंत (तात्यासाहेब) 
कोठे विधी महाविद्यालय, सर्व्हे नं.११८ विडी घरकुल, 
हैद्राबाद रोड, सोलापूर 


१. बो. ए. एल. बी. भाग-१ (विश 
विद्याशाखा) 

२. एल. एल. बी. भाग- १ (विधी 
विद्याशाखा) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५३/मशि-४ 


अ.क्र 


| क्र. | 


संस्था/महाविद्याळयाचे नांव 


वद्याशाखा व अभ्यासक्रम 


४८. 


& 


आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, सो. प्रेम प कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखा 


कला, वाणिज्य वब विज्ञान महाविद्यालय, गोडगाव, 
ता. बार्शी , जि. सोलापूर 


1 शिवाजीविद्यापीठ, eR 


४९. 


AT वेलफेअर अँण्ड एज्युकेशन सोसायटीचे राजमाता | कला वाणिज्य व विज्ञान 


अहिल्यादेयी होळकर कला, वाणिज्य a विज्ञान 
महाविद्यालय, खरसुंडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 


PRATAP LUBAL 
DN: CN = PRATAP PANDURANG LUBAL, C 
PANDURANG ee ae 


LUBAL 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2023.06.16 00:15:01 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


